सन २०१७-१८ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१७/(प्र.क्र.१६१/१७)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-३१, मार्च २०१८ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१७-१८ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत 
रु.१८२३६,१७,३९,०००-/- (अक्षरी रुपये अठरा हजार दोनशे छत्तीस कोटी सतरा लाख एकोणचाळीस 
हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित 
करण्यास WAT FRI देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४२०१४४४०४६४०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Seema 830१0 अणण 


ICode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc1 bfc4eca4bcaéf 


Jadhav i 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. मा.अपर मुख्य सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकार आयुक्‍तालय,पुणे. 
९. संचालक,पणन संचालनालय, पुणे 
qo, उप सचिव/अवर सचिव (२स/२१स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 
११. उप सचिव (विघयो) सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१४. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


ब्रिवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुऑ/प्रत्याषि-२०९७/(प्र.क्र.१६१/२०१७)/१७स दि.३१९.३.२०१९८ चे सहपत्र 
सन २०९७-१८ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम (बचत )(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना (रुपये हजारात) 


निवारण निधी प्रकल्प (राज्य ((०१)(० 


षु oo 


